महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५७ /शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ ऑक्टोबर, 2023 


विषय :- महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतिगृहांच्या परीरक्षणासाठी अनुदाने (लेखाशिर्ष २२२५ ०८८९) 
३१, सहायक अनुदाने वेतनेतर या योजनेअंतर्गत तरतूद वितरीत करण्याबाबत.... 


वाचा : १.वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 एप्रिल,२०२३ 
२.शासन ज्ञापन, समक्रमांक दिनांक २०.४.२०२३ व दि.१०.०८.०२०२३ 

ज्ञापन :- 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना वसतिगृहांच्या परीरक्षणासाठी अनुदाने (लेखाशिर्ष २२२५०८८९) ३१, सहायक अनुदाने वेतनेतर 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रू.१५.०० कोटी (अक्षरी रूपये पंधरा कोटी) इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भिय दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन 
परिपत्रकास अनुलक्षुन संदर्भिय दिनांक २० एप्रिल,२०२३ च्या ज्ञापनान्वये रू.१.५ कोटी व दि.१०.०८.२०२३ 
अन्वये रु.१.५.०० कोटी असा एकूण रु.३.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता, वित्त 
विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार वार्षिक तरतुदीच्या १०० टक्के म्हणजेच एकूण रू.१२.०० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ. | लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ ची | यापूर्वी वितरीत | आता वितरीत | वितरीत एकूण 
क्र अर्थसंकल्पीत तरतूद तरतूद केलेली तरतूद | एकूण तरतूद 
तरतूद 
१ | २ ३ 8 दु & 
| २२२५ ०८८९, १५०००० ३०००० १२०००० १५०००० 
३१ सहायक 
अनुदाने वेतनेतर 
२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ६ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. तसेच, स्वयंसेवी संस्थांना निधीचे वितरण करताना 
जिल्हा व विभागनिहाय वसतीगृहाची संख्या व वसतीगृहांचे बाबनिहाय प्रलंबित दायित्व विचारात घेऊन 
त्यानुसार निधी वितरीत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, निधी वितरीत करताना कर्मचाऱ्यांचे मानधन 
या बाबीसाठी प्राधान्याने वितरीत करून निधी वितरणात प्रादेशिक असमतोल होणार नाही, याची काटेकोरपणे 
काळजी घ्यावी. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५७ /शिक्षण-२ 


३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील.तसेच, वित्तीय नियमावली,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने 
निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहिल. 


४. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ९१६/२०२३/व्यय-१४, दि. १६.१०.२०२३ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध अयून, 


त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२६१७३३३७४९२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
D | N ES H AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=861 2f201 1cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd836467a8648a 


8d21dc84bc01be, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

RAMC H A N D RA D | N G L E seriaINumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2A 
CD65F7CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
Date: 2023.10.26 17:36:48 +05'30' 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव,महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
AYIA, GATS कल्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
महालेखापाल,१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सर्व 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


